मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर इंटेलिजंट ट्रॅफिक 
मॅनेजमेंट सिस्टीम (TMS) या प्रकल्प 
उभारण्याच्या अनुषंगाने 0 and M (Operations 
and maintenance) कालावधीत प्रकल्प 
घटकास देय रक्कम अदा करणेसाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- एमव्हीआर-०५२४/प्र.क्र.१२७/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 
दिनांक : १६ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा :- १) परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाचे दिनांक १२.०९.२०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम TMS /HTMS 


प्रकल्प उभारण्याबाबत येत आहे. सदर यंत्रणा कार्यान्वित केल्यानंतर प्रकल्प घटकाकडून (MSI) 


प्रत्यक्ष निर्गमित केलेल्या चलनसंख्येच्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष वसूल होणाऱ्या दंडात्मक रकमेनुसार 


संबंधित घटकास निविदेमध्ये नमूद अटी शर्तीनुसार देय रक्‍कम अदा करण्यात येणार आहे. 


त्यानुषंगाने, प्रकल्प घटकास O and M (Operations and maintenance) कालावधीत देय 


रक्‍कम अदा करणेसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम (TMs) प्रणाली 


उभारण्यात येत आहे. वाहनधारकांकडून चलनाद्वारे वसूल करण्यात येणा-या रक्‍कमेपैकी काही 


रक्कम कंत्राटातील शर्तीनुसार प्रकल्प घटकास देय आहे. सदर रक्‍कम अदा करणेसाठी खालील 


तक्त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे- 


वर्ष आवड्यक निधी (जीएसटी वगळून) 
(अंदाजित रक्‍कम) 
सन २०२४-२५ रु.५७,९४,२०,०००/- 
सन २०२५-२६ रु.५३,९४,६०,०००/- 
सन २०२६-२७ रु.४९,९५,००,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०५२४/प्र.क्र.१२७/परि-२ 


सन २०२७-२८ रु.४३,९६,४०,०००/- 
सन २०२८-२९ रु.३५,९६,४०,०००/- 
सन २०२९-३० रु.२९,९७,००,०००/- 
सन २०३०-३१ रु.२३,९७,६०,०००/- 
सन २०३१-३२ रु.१५,९८,४०,०००/- 


२. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम (ITMS) या प्रकल्प 


उभारण्याच्या अनुषंगाने O and M (Operations and maintenance) कालावधीत प्रकल्प 


घटकास देय रक्कम अदा करणेसाठी लागणारी रक्‍कम परिवहन विभागास उपलब्ध होणा-या 


अनुदानातून खर्ची टाकण्यात येईल. 


> सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१६१२४०३४६२२९ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SAGAR 
DHONDIRAM PATIL 


(सागर धों. पाटील) 


अपर परिवहन SYA, ASRS राज्य, मुंबई. 
परिवहन उपायुक्त (अंमळ-२), परिवहन आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 
१० निवडनस्ती परि-२. 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री याचे अपर मुख्य सचिव/सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
२ अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) अपर मुख्य सचिव (परिवहन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
8) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५  सचिव((रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) विभागीय अधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, बेलापूर, नवी मुंबई. 
(9) उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


